राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग आणि पोलीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (Fare) 
या संवर्गातील” अधिकाऱ्याची बदलीने 


पदस्थापना करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र. रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१८२/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑगस्ट, २०१९ 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार राज्य 


पोलीस सेवेतील पोळीस अधीक्षक/पोळीस उप आयुक्त (असंवर्ग आणि पोलीस उप अधीक्षक /सहायक 
पोलीस आयुक्त (Fara या संवर्गातील खाळील पोळीस अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
| 4 श्री. प्रशांत एम.मोहिते | पोलीस अधीक्षक,फोर्स वन, पोलीस उप आयुक्त, ठाणे हहर 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२ _ श्रीमती कल्पना पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) , विशोष | पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत 
बारावकर सुरक्षा विभाग, मुंबई प्रतिबंधक विभाग, नांदेड 
(बदली आदेझाधीन) 
३ _ | श्रीमती रुपाली पोलीस अधीक्षक, राज्यपाल सुरक्षा, | उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
खैरमोडे (अम्बुरे) विशेष सुरक्षा विभाग, मुंबई (व्हीआपी सुरक्षा) 
४ | att. किरणकुमार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधीक्षक,फोर्स वन, 
चव्हाण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५ | श्रीमती शिला दिनकर | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत सहायक पोलीस महानिरीक्षक/ 
साईल मुख्य संपादक, दक्षता/धोरण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६ श्री. विजय Gar अपर पोलीस अधीक्षक, वाशिम पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर 
चव्हाण 
७ | श्री. विक्रांत देशमुख । अपर पोलीस अधीक्षक,अकोला अपर पोलीस अधीक्षक, पालघर 
८ | श्री. पियुष जगताप उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मंगळूरपीर उपविभाग, जि. वाशिम | वर्धा उपविभाग, जि. वर्धा 
९ श्री. अविनाश तुकाराम | सहायक पोलीस आयुक्त, चांदूर । सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई 
शिंगटे रेल्वे, अमरावती 
शि ० | श्री. सुनिल बोंडे पोलीस उप अधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई 
दहशतवाद विरोधी पथक, 
नागपूर 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१८२ /पोल-१(अ) 


२. श्री. योगेश चव्हाण, अपर पोलीस अधीक्षक, पालघर यांची या आदेशान्वये त्यांची कार्यरत 
असलेल्या पदावरुन इतरत्र बदली करण्यात येत आहे. त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे sear स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता असल्यास आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन 
पोळीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


चु. सदर शासन ses महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०८२२१७४८२४८५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KAILAS ARJUN ४४५५५५ 


597¢c944f19a89f474e7b98a708cc03 
ICode=400032, stret 


७७, postalCode=400032, street=MAIN 
DING, 2ND FLOOR,MANTRALAY, MUMBAI, ou=HOME DEPT, 


BUILDING, J f 
A | KWA D o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN 
G 3 WAD 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
८. अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 
qo, सर्व पोळीस आयुक्त, 
११. सर्व पोळीस अधीक्षक, 
१२. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१६. निवडनस्ती / पोल-१(अ). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


